विशेषज्ञ संवर्गातील “वैद्यकीय अधिकारी 
(बालरोगतज्ञ) ” या पदावर निव्वळ तात्पुरत्या 


स्वरूपात पदोन्नतीने 


देण्यात आलेल्या 


पदस्थापनेमध्ये अंशत: बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
PIRI आदेडा क्रमांकः पदोन्न-१११९/प्र.क्र.३२८/सेवा-२ 


गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार संकुल इमारत १० वा मजला 


मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१ 


तारीख: १२ ऑक्टोबर, २०२० 


संदर्भ - सा. आ. वि., शासन Bea क्र.पदोन्न-१११९/प्र.क्र.3२८/सेवा-२, दि.२८.०५.२०२०. 


शासन आदेठा:- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील वैद्यकीय अधिकारी (वेतनस्तर एस-२० 


: ५६१००- 


१७७५००) यांना विशोषज्ञ संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी (बालरोगतज्ञ) (वेतनस्तर एस-२३: ६७७००- २०८७००) 


या पदावर संदर्भाधीन शासन आदेश दि.२८.०५.२०२० अन्वये खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदांवर निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आलेली आहे. सदर शासन आदेशातील खालील वैद्यकीय अधिकारी 
यांच्या पदोन्नतीनंतरच्या पदस्थापनेमध्ये विनंती / प्रशासकीय कारणास्तव स्तंभ क्र. (५) मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 


अंशत: बदल करण्यात येत आहे. 


अ. | वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव | मूळ । दि.२८.०५.२०२० च्या शासन पदोन्नतीनंतरची सुधारीत 

क्र. | व सध्याची पदस्थापना प्रवर्ग । आदेशान्वये पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 

पदस्थापना 

(१) (२) (३) (४) (५) 

7 . |S मधुकर तु. सुर्यवंशी, | अ.जा. | वैद्यकीय अधिकारी (बालरोगतज्ञ), | वैद्यकीय अधिकारी (बालरोगतज्ञ), 
वैद्यकीय अधिकारी, सामान्य रूग्णालय, जालना. Ol रूग्णालय, उस्मानाबाद. 
स्री रूग्णालय, लातूर. (रिक्‍तपदी) 

२. | डॉ. उज्वला के. नाईक, विजा- | वैद्यकीय अधिकारी (बालरोगतज्ञ), | वैद्यकीय अधिकारी (बालरोगतज्ञ), 
वैद्यकीय अधिकारी, अ | सामान्य रूग्णालय, उस्मानाबाद. | स्त्री रूग्णालय, आंबेजोगाई, 
सामान्य रूग्णालय, सातारा. जि. बीड. (रिक्‍तपदी) 

३. | डा. केतन सो. चव्हाण, विजा- | वैद्यकीय अधिकारी (बालरोगतज्ञ), | वैद्यकीय अधिकारी (बालरोगतज्ञ), 
वैद्यकीय अधिकारी, अ | Sl रूग्णालय, बसमत, स्त्री रूग्णालय, जालना. 
उपजिल्हा रूग्णालय, जि. हिंगोली. (रिक्‍्तपदी) 


वैजापूर, जि. औरंगाबाद 


शासन Beal क्रमांकः पदोन्न-१११९/प्र.क्र.३२८/सेवा-२ 


२. पदोन्नतीबाबतच्या अन्य अटी व शर्ती संदर्भाधीन शासन आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे राहतील. 


३. संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांच्या पदोन्नतीनंतरच्या पदस्थापनेवर रुजू होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त 
करण्यात यावे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांना दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी एक महिन्याच्या आत हजर 
होऊन, त्याबाबतचा अहवाल उपसंचालक, आरोग्य सेवा, संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांना व शासनास सादर 
करावा. पदस्थापना बदलून घेण्यासाठी राजकीय दबाव आणल्यास सदर कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) 
नियम, १९७९ मधील तरतूदीनुसार शिस्तभंग विषयक कारवाईस पात्र ठरेल. 


४. पदोन्नती दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना कार्यमुक्त केल्यानंतर नवीन पदस्थापनेवर विहित मुदतीत हजर 
व्हावे. जे अधिकारी विहित मुदतीत पदोन्न्तीवर हजर होणार नाहीत ते पदोन्नतीस इच्छुक नाहीत असे गृहीत 
धरुन त्यांची पदोन्नती रद्द करण्यात येईल. तसेच त्यांना देण्यात आळेला आश्वासीत प्रगती योजनेचा लाभ काढून 
घेण्यात येईल. तसेच, अधिकाऱ्यांनी पदोन्नती न स्विकारल्यास सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही- 
२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, दि.१२.०९.२०१६ मधीळ तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. या प्रकरणी संबंधीत 
उपसंचालक यानी संबंधीत अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त केल्यानंतर नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी वेळीच हजर 
होतात किंवा नाही याबाबतचा अनुपालन अहवाल विहित कालमर्यादेत शासनास सादर करावा. 


५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१००९१३०२४६७८१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vishnudas Pundlikrao Ghodke 


Vishnudas 1111" age 
. एडी ०08-400032, st=Maharashtra, 
Pundlikrao oo वा न 
serialNumber=9ab69d6945f8950a9525831f8ae97 
G h 0 d ke fe 
Date: 2020.10.12 16:20:19 +05'30' 
(वि. पुं. घोडके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. सचिव, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
3. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
४. अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा (सवी 


५. सह संचालक, आरोग्य सेवा (अ. व प्र.) मुंबई. 
६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, औरंगाबाद / लातूर / पुणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन Bear क्रमांकः पदोन्न-१११९/प्र.क्र.३२८/सेवा-२ 


७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, जालना / उस्मानाबाद/ सातारा. 

८. वैद्यकीय अधीक्षक, स्री रूग्णालय, लातूर /उस्मानाबाद /आंबेजोगाई/ जालना/ बसमत. 
९. वैद्यकीय अधीक्षक, उपजिल्हा रूग्णालय, वैजापूर, जि. औरंगाबाद. 

१०.महाळेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 

११.महाळेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 

१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, उस्मानाबाद/जालना/हिंगोळी/बीड/लातूर/सातारा/औरंगाबाद. 
१३.मा. मंत्री (आरोग्य)/मा. राज्यमंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१४. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१२ व १६-ब, मंत्रालय, मुंबई 

१५. प्रधान सचिव (सा.आ.) यांचे स्विय सहायक 

१६.सर्व सह सचिव/उप सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७.सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८. संबंधित अधिकारी (संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे मार्फत) 

१९.निवडनस्ती सेवा-२ 


KKEKKKKKKKKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


